कौटुंबिक न्यायालय, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई या 
न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्नीप्रतीबंधक 
उपाययोजना करण्याकरीता रु.२,६३,४२,५१२/- 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास/ खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-१११५/५४४/प्र.क्र.१७३/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ : (१) मा. उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. 8(/0६०५४ of १९८६/३२८/३८०९, दि.०४.०२.२०२२. 
(२) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुलुंड, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. काअ/उमुंविवि/२५५४/२०२१, दि.१३.१२.२०२१ 
(३) विधि व न्याय विभाग समक्रमांकाचे शासन पत्र दि.१९.०४.२०२२ 
(४) मा. उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. 80/0६०५४ of १९८६(ता७ ॥॥॥॥/१९७०/३२५५१, 
दि.३०.०९.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये कौटुंबिक न्यायालय, वांद्रे(पूर्व), मुंबई येथील 
न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्नीप्रतीबंधक उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने, कार्यकारी अभियंता, उत्तर 
मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी तयार केलेले व मुख्य अभियंता (विद्युत), 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेले रु.२,८४,४९,९१३/- इतक्या किंमतीचे 
अंदाजपत्रक शासनास सादर केले होते. मा. उच्च न्यायालयाच्या समन्वय समितीच्या दि. १६.०२.२००४ 
रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आलेले ८% 
Centage Charges वगळण्यात येऊन प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देण्याची 
विनंती मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये केळी आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, 
कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई येथील अग्नीशमन यंत्रणेबाबत स्थानिक अग्नीशमन अधिकारी यांचेकडून 
तपासणी करुन अद्ययावत फायर ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याबाबत व त्यानुसार कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून अंदाजपत्रके तयार करुन प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कौटुंबिक 
न्यायालय,मुंबई यांना संदर्भ क्र. ३ येथील शासन पत्रान्वये कळविण्यात आले होते. 


त्यानुसार, कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई येथील न्यायालयीन इमारतीची बृहन्मुंबई महानगर पालिका 
अग्नीशमन दलाच्या स्थानिक अग्नीशमन अधिकारी यांचेकडून तपासणी करण्यात आली असून, त्यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-१११५/५४४/प्र.क्र.१७३/का-९ 


अहवालातील शिफारशींची पूर्तता संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या अंदाजपत्रकांमध्ये 
करण्यात आली असल्याचे मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये कळविले आहे. 


यानुषंगाने, कौटुंबिक न्यायालय, वांद्रे(पूर्व, मुंबई या न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्नीप्रतीबंधक 
उपाययोजना करण्याकरीता संदर्भ क्र.१व २ येथील पत्रांन्वये सादर करण्यात आलेल्या विद्युत कामाच्या 
रु.२,६३,४२,५१२/- (अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आलेले ८% Centage Charges वगळून) 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कौटुंबिक न्यायालय, मुंबईच्या,बांद्रा-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई येथील न्यायालयीन 
इमारतीमध्ये अग्नीप्रतीबंधक उपाययोजना करण्याकरीता रु.२,६३,४२,५१२/- (अक्षरी रु. दोन कोटी 
SAI लक्ष बेचाळीस हजार Waal बारा फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास/खर्चास याद्वारे 
प्रज्ासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकीय रकमेचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


Name of work: Providing improvement to Fire Safety installation and Electrical installation 


towards fire safety measures at Family court Building (G_+ ७" Upp. Floor) at BKC, Bandra 


East, Mumbai. 


Sr.No. Particulars Amount (in Rs.) 

ea Total Actual Estimates for Fire Safety installation and} 2,04,48,42¢/- 
Electrical installation towards fire safety measures 

Add 8% for Contingency ८,२२,२३८१/- 

Total (१--२) २,१३,८१,९०९/- 

Add 92% for GST 24,64, C28/- 

4 | Total (३-४ २,३९,४७,७३८/- 

६ Add १०% towards price escalation 23,88, (9198/- 

Total amount (4+) २,६३,४२,५१२/- 


३. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी अग्नीडामन अधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या उपाय 
योजनांमधील कामे समाविष्ट असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक 
न्यायालय, मुंबई यांची राहील. प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक 
कार्यवाही पूर्ण करावी. अग्नीशमन अधिकारी यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांचे अनुपालन होईल 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-१११५/५४४/प्र.क्र.१७३/का-९ 


याबाबत प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच याबाबचा खर्च तांत्रिक 
मान्यतेपेक्षा जास्त होणार नाही याबाबतची दक्षता घ्यावी. 


४. याप्रित्यर्थ येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये- 
(09)(02) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सांकेतांक २०१४ ०३४१, २७-लहान बांधकामे" या 
लळेखाशीर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षात विहीत पद्धतीने निधी अर्थसंकल्पित करण्यात येऊन भागविण्यात 
यावा. 


५. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका परिच्छेद क्र. १३४(३) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.go.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११८१११०२३५११२ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DICIARY 


NITIN V JIWANE - 
(नितीन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति: - 
१) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
३) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
४) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई, 
५) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई-०१, 
६) महालेखापाल -१ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 
७ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९) सार्वजनिक बांधकाम विभाग - कार्यासन- इमारती-२, 
१०) वित्त विभाग-व्यय-५, 
११) विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 
१२) निवड नस्ती/का-९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


